वाचा :- 


गंगापूर, जि.छत्रपती संभाजीनगर येथे 
जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय व 
सरकारी वकील कार्यालय तसेच दिवाणी 
न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) न्यायालय स्थापन 
करण्यास आणि त्यानुषंगाने पदे मंजूर 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः न्यास्थाप२०२३/ प्र.क्र. १७४/का.१२, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: २६ सप्टेंबर, २०२४. 


विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः पदनि २५१२/प्र.क्र.१५७/का.१२, 

दिनांक २७ जानेवारी, २०१५. 

विधि व न्याय विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः पदनि २५१२/प्र.क्र.१५७/का.१२, 
दिनांक ३ फेब्रुवारी, २०१५. 

विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्रमांक कंत्राटी २०१६/प्र.क्र.१९४/का.१२, 

दिनांक २३ फेब्रुवारी, २०१७. 

विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्रमांक कंत्राटी २०१६/प्र.क्र.१९४/का.१२, 

दिनांक ९ ऑगस्ट, २०१७. 

वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि२०२२/प्र.क्र.१५/आ.पु.क.दिनांक २४ एप्रिळ, २०२२. 
विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्रमांक कंत्राटी २०१६/प्र.क्र.१९४/का.१२, 

दिनांक १ सप्टेंबर,२०२३. 

महसूल व वन विभाग, अधिसूचना क्र.प्राफेब-२०२३/प्र.क्र.३७/म.१०,दि.१५ सप्टेंबर,२०२३ 
विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्र. एचसीटी १२२२/८३८/प्र.क्र.१४३/का.३, 
दि.०६.०२.२०२४. 

प्रबंधक (निरीक्षणे १), मा.उच्च न्यायालय मुंबई यांचे पत्र क्रमांक बी (डब्ल्यु ए 9203 / 
२०१३/१७८०/३९०६२, दिनांक १८ ऑगस्ट, २०२३. 


प्रस्तावना :- 
मा. उच्च न्यायालयाच्या दि. ४ /४/२००७ च्या मानक प्रारुपानुसार (Standard Format) 


राज्यात विविध ठिकाणी नवीन न्यायालय सुरु करण्यासाठी प्रलंबित wes / प्रकरणांची संख्या 
किमान yoo असावी, तसेच पायाभूत सुविधा उदा न्यायालयीन इमारत आणि न्यायाधीशांची 


निवासस्थाने यांची उपलब्धता असावी. मा. उच्च न्यायाळयाच्या धोरणानुसार आवश्‍यक सर्व निकष 
पूर्ण होत असल्याने गंगापूर, जि.छत्रपती संभाजीनगर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय व 


जिल्हा सरकारी वकील कार्यालय तसेच दिवाणी न्यायाळय(वरिष्ठ स्तर) स्थापन करण्यास मा. उच्च 


न्यायालयाच्या "नवीन न्यायालय स्थापना समितीने" मान्यता दिली आहे. तसेच शासन निर्णय, विधि 


पृष्ठ ५ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यास्थाप२०२३/ प्र.क्र. १७४/का.१२, 


व न्याय विभाग दि. ६/२/२०२४ अन्वये राज्यात न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या २८६३ नवीन नियमित पदे 
तसेच त्यांच्यासाठी सहाय्यभूत कर्मचारीवृंदाची ११०६४ नियमित पदे निर्माण करण्यास व ५८०३ 
मनुष्यबळांच्या सेवा बाह्ययंत्रणेद्दारे घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयामध्ये 
सुधारणा करण्याच्या अटीच्या अधीन राहून गंगापूर, जि.छत्रपती संभाजीनगर येथे जिल्हा व 
अतिरिक्‍त सत्र न्यायालय व जिल्हा सरकारी वकील कार्यालय तसेच दिवाणी न्यायालय(वरिष्ठ स्तर) 
स्थापन करण्याची व उपरोक्त मंजूर पदांमधून सदर न्यायालयासाठी पदे उपलब्ध करुन घेण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग दि. ६/२/२०२४ अन्वये राज्यात न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या 
२८६३ नवीन नियमित पदे तसेच त्यांच्यासाठी सहाय्यभूत कर्मचारीवृंदाची ११०६४ नियमित पदे 
निर्माण करण्यास व ५८०३ मनुष्यबळांच्या सेवा बाह्ययंत्रणेद्दारे घेण्यास, संबंधित न्यायालय सुरु 
होण्याच्या दिनांकापासून मान्यता देण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयामध्ये सुधारणा करण्याच्या 
अटीच्या अधीन राहून गंगापूर, जि.छत्रपती संभाजीनगर येथे जिल्हा व अतिरिक्‍त सत्र न्यायालय व 
जिल्हा सरकारी वकील कार्यालय तसेच दिवाणी न्यायालय(वरिष्ठ स्तर) स्थापन करण्यास व 
त्यासाठी आवश्‍यक असणारी खालील TRA दर्शविण्यात आलेली पदे उपरोक्‍त दि.६/२/२०२४ च्या 
शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या पदांमधून घेण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय, गंगापूर, जि.छत्रपती संभाजीनगर 


नियमित पदे (अस्थायी) 
अ.क्र. पदनाम पदाची वेतनश्रेणी नव्याने निर्माण ' बाहययंत्रणेद्वारे 
केलेली पदे घ्यावयाच्या सेवा 
(मनुष्यबळ) 
१ ।जिल्हा व अतिरिक्‍त सत्र न्यायाधीश | Pay in Judiciary Services १ 1 - | 
२ अधिक्षक एस १६ ४४९००-१४२४०० १ 1 - | 
३ ।सहायक अधिक्षक एस १५ ४१८००-१३२३०० १ 1 - | 
४ लघुलेखक ग्रेड-१ एस १७ ४७६००-१५११०० १ 1 - | 
५ वरिष्ठ लिपिक एस ८ २५५००-८११०० ४ 1 - | 
६ कनिष्ठ लिपिक एस ६ १९९००-६३२०० ९ 1 - | 
७ ।बेलिफ एस ६ १९९००-६३२०० ३ 1 - | 
८ ।पुस्तक बांधणीकार बाह्ययंत्रणेद्वारे 1 -| १ 
९ ।शिपाई बाह्ययंत्रणेद्वारे 1 -| २ 
१० | ० पहारेकरी बाह्ययंत्रणेद्वारे 1 -| १ 
११ ।सफाईगार बाह्ययंत्रणेद्वारे 1 -| १ 
एकूण २० ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यास्थाप२०२३/ प्र.क्र. १७४/का.१२, 


जिल्हा सरकारी वकील कार्यालय, गंगापूर, जि.छत्रपती संभाजीनगर 


नियमित (अस्थायी) 
अ.क्र. पदनाम पदाची वेतनश्रेणी नव्याने निर्माण)  बाहययंत्रणेद्वारे 
केलेली पदे घ्यावयाच्या सेवा 
(मनुष्यबळ) 
| a | २ ३ | ४. ५ 
| 3 | लघुलेखक (ग्रेड-३) | TAA ३८६००-१२२८०० pa | Foe 
२ वरिष्ठ लिपिक एस ८ २५५००-८११०० 1१ | oe 
३ | pfs लिपिक एस ६ १९९००-६२३२०० 1१ 1 - | 
४ | Bras बाह्ययंत्रणेद्वारे 1 -_ 1१ | 
एकूण ३ Ft 
दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) , गंगापूर, जि.छत्रपती संभाजीनगर 
नियमित पदे (अस्थायी) 
अ.क्र. पदनाम पदाची वेतनश्रेणी नव्याने निर्माण ' बाहययंत्रणेद्वारे 
केलेली पदे | घ्यावयाच्या सेवा 
(मनुष्यबळ) 
ण दिवाणी =grarefat| Pay in Judiciary Services | 
वरिष्ठ स्तर 
२ अधिक्षक एस १६ ४४९००-१४२४०० Fo oa | 1 - | 
३ सहायक अधिक्षक एस १५ ४१८००-१३२३०० po oa | 1 - | 
४ ।लघुलेखक श्रेणी-२ एस १७ ४७६००-१५११०० Poa | 1 - | 
५ 'वरिष्ठलिपिक एस ८ २५५००-८११०० २ 1 - | 
६ ।कनिष्ठ लिपिक एस ६ १९९००-६३२०० & Po - | 
७ बेलिफ एस ६ १९९००-६३२०० ३ Poe 
८ |शिपाई बाह्ययंत्रणेद्वारे | = | २ 
९ ।पहारेकरी बाह्ययंत्रणेद्वारे | - | 1१ 
१० ० |।सफाईगार बाह्ययंत्रणेद्वारे pe ae 
एकूण १५ 1 छे 


बाहययंत्रणेद्वारे सेवा घेताना, वित्त विभागाच्या दि. २७/४/२०२२ च्या शासन 


परिपत्रकातील मार्गदशक सूचनांचे पालन करण्याची दक्षता संबंधित न्यायालयाने घ्यावी. 


2. 


उपरोक्त नमूद पदे ही भरण्यात आलेल्या दिनांकापासून प्रथमत: दि.२८/२/२०२५ 
पर्यंत चालू ठेवण्यास याद्वारे शासन मंजूरी देण्यात येत असून, सदर अस्थायी पदांना दि.२८/२/२०२५ 


नंतर मुदतवाढ घेणे आवश्‍यक राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यास्थाप२०२३/ प्र.क्र. १७४/का.१२, 


३. यासाठी होणारा खर्च "मागणी क्रमांक जे १, २०१४- न्यायदान (१०५) दिवाणी व सत्र 
न्यायालये (०२) जिल्हा व सत्र FAA (०२)(०१) जिल्हा व सत्र न्यायाधिठा (२०१४ ०१७२) (दत्तमत) 
(अनिवार्य)" या लेखाशीर्षाखाळील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. या अनुषंगाने निधी 
उपलब्धतेबाबतचे आदेशा स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 
४. सदर झासन निर्णय, मा.मंत्रिमंडळाच्या दिनांक ५/९/२०२४रोजीच्या बैठकीत 
झालेल्या मान्यतेनुसार व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक५४५/आपुक,दिनांक 
२३/८/२०२४ व अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ९३३/व्यय-५, दिनांक २/९/२०२४ अन्वये त्या विभागाच्या 
सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७"१५/.ताधीचा9$0॥॥.90०/.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९२६१५०९३७३०१२ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VILAS VASANT GAIKWAD 

V | LA VA A N T DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND 
JUDICIARY DEPARTMENT, 
2.5.4.20=64f5ab9e019c90adSdb684984df1 13ed09062245cb9e042beSb 
12e5aa482fc17, postalCod: 


GAIKWAD Sere ae 
(विलास वसंत गायकवाड) 
विधि सल्लागार नि सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव, 

मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
मुंबई, 

५. मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
६. मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

७. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

८. मा.उप मुख्यमंत्री (विधि व न्याय ) यांचे प्रधान सचिव मंत्रालय, मुंबई, 

९. मा.उप मुख्यमंत्री (वित्त) यांचे प्रधान सचिव मंत्रालय, मुंबई, 

१०.मा.सर्व विधानमंडळ सदस्य, विधानभवन, मुंबई, 

११.मा.सर्व मंत्री यांचे स्वीय सहायक, 

१२.मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 

१३.मा.महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय मुंबई, 

१४.सर्व अ.मु.स. / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

१५.सदस्य सचिव, विधि सेवा प्राधिकरण, मुंबई, 

१६.संचाळक, अभियोग संचालनालय, मुंबई, 

१७.प्रबंधक प्रशासन, मा.उच्च न्यायालय मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद व पणजी खंडपीठ, 
१८.प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, जिल्हा व सत्र न्यायालय, छत्रपती संभाजीनगर. 
१९.सह संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्था, उत्तन / नागपूर, 
२०.महालेखापाल १, (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई, 


०८ WwW A 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यास्थाप२०२३/ प्र.क्र. १७४/का.१२, 


२१.महाळेखापाल २, (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) नागपूर, 
२२.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

२३.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

२४.जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि.छत्रपती संभाजीनगर, 
२५.उप जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि.छत्रपती संभाजीनगर, 
२६.वित्त विभाग, व्यय ५/ आ.पु.क. मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
२७.विधि व न्याय विभागातील सर्व कार्यासने 

२८.निवडनस्ती (का.१२) 


